छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई आणि मुंबई 
महानगरातील इतर रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास 
करण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली “उच्चस्तरीय समिती” गठीत 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय -०२२१/प्र. क्र. २२/ परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २० एप्रिल २०२१ 


वाचा:- भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळ लि.यांचे पत्र 
क्र. DO. No. ॥१5७७/-७/७५॥/०७७॥॥॥/२०१९/७७९/१३१ दि. १४.०१.२०२१ 


शासन निर्णय:- 

भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळ लि. ( Indian Railway Stations 
Development Corporation Limited) यांनी संपूर्ण भारतातीळ सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याची महत्त्वकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. 
सदर योजनेत महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-मुंबई, दादर रेल्वे 
स्थानक, अंधेरी रेल्वे स्थानक, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, इत्यादी रेल्वे स्थानकांचा 
समावेश आहे. 

भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळ लि. यांनी मेट्रोरेल प्रोजेक्ट च्या धर्तीवर 
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानक आणि मुंबई महानगरातील इतर रेल्वे 
स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याकरिता मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी एक 
उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याची विनंती केली आहे. 

त्याअनुषंगाने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-मुंबई आणि मुंबई महानगरातील 
इतर रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे “उच्चस्तरीय समिती” गठीत करणेस या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय -०२२१/प्र. क्र. २२/ परिवहन-५ 


अ.क्र उच्चस्तरीय समितीची रचना पदनाम 
| 4 i मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग सदस्य 
३ | अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग सदस्य 
४ | अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग सदस्य 
५ | प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग सदस्य 
६ | आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई सदस्य 
७ | पोलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई सदस्य 
८ | व्यवस्थापकीय संचालक, इंडियन रेल्वे स्टेशन्स डेव्हलपमेंट HIRI लि. सदस्य 
९ | महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण सदस्य 
| do अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि. सदस्य 
११ | १ | अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सदस्य 
१२ | महाप्रबंधक, पश्चिम रेल्वे सदस्य 


१३ | महाप्रबंधक, मध्य रेल्वे 


सदस्य-सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२० १२००३१०४२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
HANMANT KADAM | :८ 
(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
५) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
६) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
८) मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा ) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय -०२२१/प्र. क्र. २२/ परिवहन-५ 


१०) मा.विरोधी पक्षनेता ( विधानपरिषद ) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
११) मा.संसद सदस्य ( महाराष्ट्र राज्य) 
१२) मा.विधानसभा सदस्य (सर्व ) 
१३) मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्व ) 
१४) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय , मुंबई. 
१५) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
२०) पोलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२१) व्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय रेल्वे Cea fora कॉर्पोरेशन लि. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


22) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण 

२३) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई रेल्वे विकास Hoar लि. 
२४) अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 

२२) महाप्रबंधक, मध्य रेल्वे 

२३) महाप्रबंधक, पश्चिम रेल्वे 

२४) निवड नस्ती (परिवहन -५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


